छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव 
विकास संस्था (सारथी), पुणे यांचेमार्फत योजनांच्या 
प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी समन्वय 
अधिकारी घोषित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांक: सारथी-११२२/प्र क्र.२२१/ई-२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १० ऑगस्ट, २०२३. 


संदर्भ :- छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, पुणे. 
जा.क्र.सारथी/आस्थापना/स.अ.२/२०२२-२३/२४८२, दिनांक १७/१०/२०२२ 


प्रस्तावना :- 


छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या कंपनीचे दिनांक 
२५ जून, २०१८ रोजी कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम ८ अन्वये नोंदणीकरण करण्यात आले आहे. 
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या कंपनी मार्फत मराठा, 
कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी या प्रवर्गाच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी विविध 
कल्याणकारी योजनांची कालबध्दत-हेने व प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी ०६ विभागीय कार्यालयांची 
(मुंबई, नाशिक, अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद व पुणे) स्थापना करण्यात आली आहे. 


शासन आदेडा:- 


छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे संस्थेमार्फत मराठा, 
कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी या लक्षित गटामधल्या विविध उपक्रम योजना सुरु असून प्रभावीपणे 
अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुका स्तरावर तहसिलदार यांना सारथी संस्थेचे तालुका समन्वय अधिकारी, 
उप विभागीय स्तरावर उप विभागीय अधिकारी यांना उप विभागीय समन्वय अधिकारी तसेच जिल्हास्तरावर 
निवासी उप जिल्हाधिकारी यांना जिल्हा समन्वय अधिकारी व विभागीय स्तरावर उपायुक्‍त (महसुल), 
विभागीय आयुक्‍त कार्यालय यांना विभागीय समन्वय अधिकारी म्हणून या आदेझाद्वारे घोषित करण्यात येत 
आहे. 


2. सदर आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०८१०१८१९५४३७१९ असा आहे. हा शासन आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DATTATRAY NAIK 


SURESH 
DATTATRAY NAIK : 
(सुरेश नाईक) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


शासन आदेशा क्रमांकः सारथी-११२२/प्र क्र.२२१/ई-२, 


२. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

३. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

४. मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

५. मा.अध्यक्ष, मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमिती यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

७. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

८. सर्व जिल्हाधिकारी 

९. सर्व उपायुक्‍त (महसूल)/ सर्व निवासी उप जिल्हाधिकारी / सर्व उप विभागीय अधिकारी/ सर्व तहसिलदार 
(विभागीय आयुक्‍त यांचेमार्फत) 

१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११. संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 

१२. संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 


१३. अ.मु.स.(महसूल) यांचे वि.का.अ., महसूल ब वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- woo ०३२. 
१४. मा.सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१५. सह सचिव (ई -२) यांचे स्वीय सहायक, महसूल ब वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१६. निवडनस्ती (ई-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


